राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत 
शेतकऱ्यांच्या दारात गाई-म्हशींमध्ये मे. जे. के. 
ट्रस्ट, ठाणे या सेवाभावी संस्थेमार्फत कृत्रिम 
रेतनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे या 
प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन पूरकपत्र क्रमांक- राकृवि -२०१८ / प्र.क्र. ६/पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ७ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा : १) कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. 
राकृवि-२०१८/प्र.क्र.-०६/पदुम-४,मंत्रालय,मुंबई-३२, दि. १५.०६.२०१८. 
२) आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.एफवायपी-१२ (१८)/प्र.क्र.१७८/ 
६७१/२०१८,पसं-६, पुणे-६७ दि. २९.०६.२०१८. 


शासन पूरकपत्र : 

संदर्भीय शासन निर्णय दि.१५.०६.२०१८ मधील पृ. क्र.१ वरील अ.क्र.२१ नंतर खालीलप्रमाणे 
वाचावे. 
२२. विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट ११ जिल्हयांपैकी नागपूर, जालना व नांदेड या 
जिल्हयांमधील ज्या श्रेणी-१ व श्रेणी-२ च्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यांवरील wet विकास अधिकारी / 
सहाय्यक wed विकास अधिकारी / पशुधन पर्यवेक्षक हे पद रिक्‍त आहे व त्यामुळे san पश्नुवैद्यकीय 
दवाखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गाई-म्हश्टींना शासकीय संस्थेमार्फत कृत्रिम रेतनाच्या सुविधा उपलब्ध करुन 
दिल्या जात नाहीत, अशा पशुवैद्यकीय दवाखान्यांवरील रिक्‍त पद भरेपर्यंत संदर्भीय शासन निर्णयातील 
अटी व शर्तीच्या अधीन राहून कार्यक्षेत्रातील गाई-म्हशींना केवळ कृत्रिम रेतनाच्या सुविधा मे. जे. के. ट्रस्ट, 
ठाणे या सेवाभावी संस्थेमार्फत उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. 


सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेताक २०१८०९०७१७०९०९६२०१ आहे. सदर शासन पूरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे, 


Digitally signed by Shri Ravindra Gurav 
DN: c=IN, o=Governmen ॥ Of Maharashtra, ou=Agriculture 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
S h ri Ravi n d ra And Adf Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Gurav द ती 
(रविंद्र गुरव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः राकृवि -२०१८ / प्र.क्र. ६/पदुम-४ 


२. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

४. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे 

६. आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई 

८. उपसचिव (राकृवियो) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

९. जिल्हाधिकारी, सर्व 

१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

११.अतिरिक्‍्त आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे 

१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र WIA विकास मंडळ, अकोला 
१३.उप सचिव (दुग्धव्यवसाय) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४.जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, सर्व 

१५.विभागीय व्यवस्थापक, गोठीत रेत प्रयोगशाळा, पुणे / नागपूर / औरंगाबाद (हर्सुल) 
१६.जिल्हा aa अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 
१७.मे.जे.के.ट्रस्ट, ठाणे 

१८. पशुधन विकास अधिकारी, जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र सर्व 
१९.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


